राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील प्रलंबित 
खटले मागे घेण्याच्या शासन निर्णयामध्ये 
सुधारणा करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १२ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-९२१/प्र.क्र.२८२/विजा-२, दिनांक २०/०९/२०२२ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-९२१/प्र.क्र.२८२/विजा-२, दिनांक १०/११/२०२२ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-९२१/प्र.क्र.२८२/विशा-२, दिनांक १४/०९/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


राजकीय पक्ष व सामाजिक संघटना यांच्याकडून सार्वजनिक हिताच्या व वेगवेगळ्या 
समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इ. स्वरुपाचे आंदोलनाचे मार्ग 
अनुसरले जातात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखळ होऊन 
तपासानंतर मा. न्यायालयात दोषारोपपत्रे दाखल केली जातात. राजकीय व सामाजिक आंदोलनामुळे 
उद्भवलेल्या ज्या गुन्ह्यांमध्ये दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत, ते 
खटले मागे घेण्याबाबत शासनाने यापुर्वी धोरणात्मक निर्णय घेतला असून संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील 
शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित केले आहेत. तथापि, सद्य:स्थितीत खटले काढून घेण्याकरीता 
असलेली दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंतची मुदत संपली असून त्यानंतरच्या कालावधीत देखील 
काही गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत. त्यानुषंगाने राजकीय व सामाजिक 
आंदोलनातील दोषारोपपत्रे दाखल झालेले खटले मागे घेण्याच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये दिनांक ३१ जानेवारी, २०२४ पर्यंत 
दोषारोपपत्रे दाखल झालेली आहेत, असे खटले संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ मधील 
तरतुदींनुसार मागे घेण्यास या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. शासन निर्णय, गृह 
विभाग, क्रमांक पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विज्ञा-२, दिनांक २० सप्टेंबर, २०२२ मधील इतर अटी, 
शर्थी व तरतुदी कायम राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१२१९०३५४९६२९ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJARAM DATTAJIRAO SHIRKE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=2e761545d725564e8a0df90e7efd7c4e3b4cc95dceb4c5e97 
a9e618006122c2c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


DATTAJIRAO SHIRKE eer seer imuemats er ane uaaesanec ea 
(राजाराम द. शिर्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री, गृह यांचे सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजन यांचे सचिव. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रधान सचिव, (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती) 

. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई (५ प्रती) 
. सचिव, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (५ प्रती) 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१५. 
. सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्गासह) 

. सर्व पोलीस अधीक्षक 

. सर्व अतिरिक्‍त जिल्हा पोलीस अधीक्षक 

. सर्व पोलीस सह / उप आयुक्‍त (गुन्हे) 

. सर्व उप विभागीय अधिकारी 

. सर्व विभागीय सहायक पोळीस आयुक्‍त 


सर्व जिल्हा दंडाधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पीआरओ-०९२१/प्र.क्र.२८२/विशा-२ 


२२. 
२२३. 
२४. 
२५. 
२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


३२. 


३३. 
३४. 


34. 


सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी 

संचालक, सरकारी अभियोक्ता संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता. 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अध्यक्ष, इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय)समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई 

अध्यक्ष, नॅडानलिस्ट काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन 
पॉईंट, मुंबई 

अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र Wear, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेमसमोर, 
वसंतराव भगवान चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई 

अध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही. पटेल 
रोड, मुंबई 

अध्यक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई 

अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल (से.), एल. आय. सी. इमारतीसमोर, मुंबई 

अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, डी -१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 

अध्यक्ष, शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, २०२, मातोश्री टॉवर, दुसरा मजला, 
पद्याबाई ठक्कर मार्ग, माटुंगा (प.), मुंबई 

निवडनस्ती (कार्यासन, विशा- 2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


